ठाणे जिल्ह्यातील पाच इतर जिल्हामार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.७८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जून, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/१७९० दि. १०/०६/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये ठाणे 
जिल्ह्यातील ५ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समिती, ठाणे यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
नियोजन समिती, ठाणे यांची मागणी विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन ठाणे 
जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
क्रमांक व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
लांबी एकूण लांबी 

द । प्रमुख जिल्हा मार्ग -४७ पासून इतर 
चिंचवली - पाच्छापूर - ठोरगांव - जिल्हा (०/० od 4 ०/४५०) १०.४५० प्रमुख जिल्हा 
राज्यमार्ग-८१ ळा मिळणारा रस्ता. ani ११८ कि.मी. मार्ग-८६ 

२. भिवाळी - गणेशपुरी - राज्यमार्ग -८१ इतर | (०/००ते २४/३८०) २४.३८० । प्रमुख जिल्हा 
वर्जेश्वरी -अकलोली - राज्यमार्ग-८१ । जिल्हा कि.मी. | Arico 
सैतानीपूल - वेढे - gars ते अस्नोळी | मार्ग-१३१ 
जांभिवली - पाच्छापूर रस्ता. 

३. राज्यमार्ग -७६ ते चावे - मु-हे- खलिंग | इतर | (०/०० ते २१/४००) | २१.४०० । प्रमुख जिल्हा 


बु. - कुरूंद - राज्यमार्ग-३ पडघा जिल्हा कि.मी. | मार्ग-८८ 
रस्ता. मार्ग-१३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७८/नियोजन-२ 


४. राज्यमार्ग -9६ कोन - पिंपळास - इतर | (0/00 ते १३/२०० | १३.२०० । प्रमुख जिल्हा 
वेहेळे- मानकोली - अंजूर - आलीमघर । जिल्हा कि.मी. । मार्ग-८९ 
रस्ता. मार्ग -१३५ 
ष्‌. भिवंडी - कारीवली ते प्रमुख जिल्हा इतर | (0/00 ते 90/00) १०.०० प्रमुख जिल्हा 
मार्ग -४८ जोडणारा रस्ता. जिल्हा कि.मी. । मार्ग-९० 
मार्ग-१३३ 
एकूण ७९.४३० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील ठाणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग ७९.४३० 
कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (909.490 + ७९.४३०) म्हणजेच ७८०.९४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग 
लांबीत ७९.४३० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (402.300 - ७९.४३०) म्हणजेच ४२२.८७० कि. मी. इतकी 
होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१९१६५७२३८७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Swaroop st ; 
Tukaram Raipure src 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,ठाणे. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, ठाणे(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.9७८/नियोजन-२ 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


nN (&. oO 


24) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


